महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊटस आणि 
गाईडस्‌, मुंबई संस्थेतील आस्थापनेवरील 
कर्मचारी यांना ७ व्या वेतन आयोगाच्या 
सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : भास्कागा-२०१९/प्र.क्र. १३५/क्रीयुसे-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक २९ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा : १. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. वेपुर-२०१८/प्र.क्र. ४४/सेवा-९, दि. ०१ जानेवारी, २०१९ 
२. शासन अधिसूचना वित्त विभाग क्र. वेपुर-२०१९/प्र.क्र. १/सेवा-९, दि. ३० जानेवारी, २०१९ 
३. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. वेपुर-२०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९, दि. २० फेब्रुवारी, २०१९ 
४. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. वेपुर-२०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९, दि. ३० मे, २०१९ 


प्रस्तावना : 

सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीवरील केंद्र शासनाचे शासन निर्णय विचारात घेऊन 
राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्याकरीता श्री. के.पी.बक्षी, 
सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव, यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ ची स्थापना 
करण्यात आली होती. सदर समितीच्या शिफारशी शासनाने काही फेरफारासह स्वीकृत करण्याचा 
निर्णय संदर्भ-२ येथील शासन निर्णयान्वये घेतला आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊटस 
आणि गाईडस, मुंबई येथील कर्मचाऱ्यांना दिनांक ०१ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतन संरचना 
लागू करण्याबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा(सुधारित वेतन) नियम, २०१९ च्या संदर्भ क्र.३ अन्वये अधिसूचित 
केळे आहेत. तसेच संदर्भ क्र. ४ च्या परिपत्रकानुसार प्रारंभिक वेतननिश्चितीबाबत व थकबाकी अदा 
करण्यासंदर्भात सविस्तर कार्यपध्दती विहित करण्यात आलेली आहे. त्या आधारे महाराष्ट्र राज्य भारत 
स्काऊटस आणि गाईडस्‌, मुंबई संस्थेतील आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचना लागू 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : - 

शासन असे आदेश देत आहे की, संदर्भ क्र. 3 अन्वये अधिसूचित केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(सुधारित वेतन) नियम, २०१९ मधीन सुधारित वेतन संरचना व वेतननिश्चितीचे नियम तसेच संदर्भ क्र. ४ 
अन्वये वेतन निश्चिती व थकबाकी अदा करण्यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या सूचना सोबतच्या 
जोडपत्रातील महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊटस आणि गाईडस्‌, मुंबई संस्थेतील आस्थापनेवरील 
कर्मचाऱ्यांना (सुधारित वेतन संरचना) योग्य त्या फेरफारासह लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सुधारित वेतन संरचनेत वेतननिश्चिती करण्यासाठी आवश्‍यक तो विकल्प हे आदेशा निर्गमित 
झाल्याच्या २ महिन्यांच्या आत देण्यात यावा. एकदा दिलेला विकल्प अंतिम राहील. 
३. या आदेशान्वये लागू करण्यात आलेल्या सुधारित वेतन संरचनामुळे होणारा अतिरिक्‍त खर्च 
महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊटस आणि गाईडस्‌, मुंबई संस्थेतीळ आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांचे 
वेतनासाठी मंजूर करण्यात येणाऱ्या ज्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालण्यात येतो त्याच लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची घालण्यात यावा व त्या खालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. आयुक्त, क्रीडा व युवक 
सेवा, पुणे यांनी सुधारित अंदाज तयार करताना सदर अतिरिक्त खर्च विचारात घ्यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः भास्कागा-२०१९/प्र.क्र. १३५/क्रीयुसे-३ 


४. Wax शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अ.नौ.संदर्भ क्र.२७४/२०१९/सेवा-९, दि. १६/०७/२०१९ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दघ. area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८२९१५५०१४६५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Rajendra oe ames 


and Sports Department, postalCode: 1032, st=Maharasht 


5 arashtra, 
2.5.4.20=6791 84b88f701 9ef64ad6ddc2495ca280267c0d4755ce6 


Shankarrao Pawal कानन 
(राजेंद्र पवार) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 


१) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) राज्य चिटणीस, महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊटस आणि गाईडस्‌, मुंबई 
3) सर्व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य(क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
४ सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य(क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई/नागपूर 
) 
) 
) 
) 


६) महाळेखापाल (SBT), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई/नागपूर 

७) वित्त विभाग (व्यय-५) व (सेवा-९)/नियोजन विभाग (का १४७१), मंत्रालय मुंबई 
८) कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०) सर्व वरिष्ठ कोषागार अधिकारी / जिल्हा कोषागार अधिकारी 

११) निवड नस्ती, क्रीयुसे -३ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः भास्कागा-२०१९/प्र.क्र. १३५/क्रीयुसे-३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी ३०, २०१९ /माघ १० शके १९४० 
(22) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
(22) School Education and Sports Department Contd. 
(रक्‍कम STATA/Amount in Rs.) 


अ. क्र./ पदनाम/ Designation विद्यमान वेतन संरचना/ अभिप्राय 
Sr. No. Existing pay structure 
वेतन बॅंड ग्रेड वेतन 
Pay Band Grade Pay 
1१ २ ३ i oe ५ 
महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊटस्‌ आणि गाईडस्‌ (अनुदानित) 
4.Maharashtra State Bharat Scouts & Guides (Aided) 

=) राज्य चिटणीस/ 518 9300-34800 4400 S-15 : 41800-132300 
Secretary 

2. राज्य सहचिटणीस/ State Joint | 9300-34800 4400 S-15 : 41800-132300 
Secretary 

3. राज्य संघटन आयुक्‍त 9300-34800 4300 S-14 : 38600-122800 
(स्काऊट)/ State Organiser 
Commissioner (Scout) 

[| राज्य संघटन आयुक्‍त (गाईंड)/ 9300-34800 4300 S-14 : 38600-122800 
State Organiser 
Commissioner (Guide) 

ष्‌. राज्य प्रठिक्षण आयुक्‍त (स्काऊट) | 9300-34800 4300 S-14 : 38600-122800 
State Traning 
Commissioner (Scout) 

६. राज्य प्रशिक्षण आयुक्‍त (गाईड) 9300-34800 4300 S-14 : 38600-122800 
State Traning 
Commissioner (Guide) 

| ७. | लघुलेखक / Stenographer 9300-34800 4300 S-14 : 38600-122800 

८. सहाय्यक राज्य चिटणीस/ 9300-34800 4200 S-14 : 38600-122800 
Asst.State Secretary 

९. सहाय्यक राज्य संघटन आयुक्‍्त/ 9300-34800 4200 S-13 : 35400-112400 
Asst. State Organising 
Commissioner 

| सहाय्यक राज्य प्रशिक्षण आयुक्त | 9300-34800 4200 S-13 : 35400-112400 


/ Asst. State Traning 


Commissioner 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः भास्कागा-२०१९/प्र.क्र. १३५/क्रीयुसे-३ 


| स्थापत्य अभियंता / Civil 9300-34800 4200 S-13 : 35400-112400 
Engineer 
१२. । अधिक्षक/ Superintendent 9300-34800 4200 S-13 : 35400-112400 
१३. | जनसंपर्क अधिकारी/ Public 9300-34800 4200 S-13 : 35400-112400 
Relation Officer 
| ag. | PATI /Account 9300-34800 4200 S-13 : 35400-112400 
१५. | जिल्हा संघटक (Scout/Guide) | 5200-20200 2800 | S-10 : 29200-92300 
१६. । रोखपाल/ Cashier 5200-20200 2400 5-8 : 25500-81100 
ia सहाय्यक ळेखापाल/ Asst. 5200-20200 5-8 : 25500-81100 
Accountant ai 
१८. । वरिष्ठ लिपीक/ Senior Clerk 5200-20200 2400 3-8 : 25500-81100 
१९. | टंकलेखक/ Typist 5200-20200 2000 S-7 : 21700-69100 
20. | कनिष्ठ लिपीक/ Junior Clerk 5200-20200 1900 । 5-6 : 19900-63200 
२१. | वाहनचालक/ Driver 5200-20200 1900 3-6 : 19900-63200 
२२. | नाईक/ Naik 5200-20200 1600 S-3 : 16600-52400 
23. | dlplen/Chowkidar 4440-7440 1300 S-3 : 15000-47600 
२४. | शिपाई/ Peon 4440-7440 1300 S-3 : 15000-47600 


टिप :शासन निर्णय क्र. भास्कागा-३०१८/प्र.क्र.१५१/क्रीयुसे-३, दि. 30 जुले, 2098 अन्वये जिल्हा संघटन, सहाय्यक संघटन 
आयुक्त, जिल्हा संघटक आयुक्त, जिल्हा गाईड संघटक व जिल्हा स्काऊट संघटक इत्यादी पदांचे वेगवेगळे पदनाम असून 
वेतन श्रेणी सारखी असल्यामुळे या पदांसाठी “जिल्हा संघटक (स्काऊट/गाईड)” असे एकच पदनाम करण्यात आले आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


